वाचा :- 


राज्य वन्यजीव मंडळावरील अझासकिय 
सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०७.२२/प्र.क्र.१९०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-१२.१९/प्र.क्र.३3३२/फ-१, 
दिनांक ०८.०७.२०२० 


२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-१२.१९/प्र.क्र.३३२/फ-१, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ६ च्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक १ व २च्या 


शासन निर्णयान्वये राज्य वन्यजीव मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. 


राज्य वन्यजीव मंडळावरील पदसिध्द सदस्य वगळता खालील तक्त्यात नमूद करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेल्या दिनांक 


पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


नाव 


By 


मा. श्री. आदित्य उध्दव ठाकरे, वि.स.स. 


मा. श्री. दत्तात्रय विठोबा भरणे, वि.स.स. 


मा. श्री. धीरज विलासराव देशमुख, वि.स.स. 


इको प्रो. संस्था, चंद्रपूर यांचे प्रतिनिधी 


श्री. अनुज खरे, पुणे 


श्री. विश्वास काटदरे, रत्नागिरी 


श्री. fag सेहगल, मुंबई 


श्री. किशोर रिठे, अमरावती 


श्रीमती पूनम धनवटे, चंद्रपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७.२२/प्र.क्र.१९०/फ-१ 


| o | at. कुंदन हाते, नागपूर 


aa q | att. यादव तरटे-पाटील 


१२ | श्री. सुहास वायंगणकर, कोल्हापूर 


q3 श्री. रोहिदास नामदेव डगळे, ठाणे 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२११२१३७६८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
७०५171. वा 


=e 5 t=Maharast tra, 
5.4.20=7dc40890d791d1b1 e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e3 1 8f8c37f3ae7c 
36f2, 
serialNumber=5712ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b1 2eba 1 db0dd8e284883b7bd 
7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
Date: 2022.09.12 11:27:20 +05'30' 
विशेष कार्य अधिकारी, 


महसूल व वन विभाग 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव, पर्यावरण, वन एवं वातावरण बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

१२.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 

१३.मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक/ उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक/ 
वन्यजीव), सर्व 

१४.मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, व्याघ्र प्रकल्प, सर्व 

१५.महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर 

१६.फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKEKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


